कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका वैद्यकीय 
आरोग्य विभागासाठी महानगरपालिका 
आस्थापनेवर “सिटी प्रोग्राम मॅनेजर” हे १ पद 
कायमस्वरूपी निर्माण करण्यास महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम- 


५१(४) नुसार मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांक:- HSA १०१४/ प्र. क्र. २४/नवि-२८ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २५ मे, २०२२ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ३००७/१७८३/प्र.क्र.९/नवि-२२, दि.१८.०३.२००८. 
२) नगर विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.कडोंम-१०१९/प्र.क्र.१३९/नवि-२८, 
दि.०१.०६.२०२१. 
३) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.कडोंम-१०२०/प्र.क्र.०३/नवि-२८, 
दि.०१.०६.२०२१. 
४) कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा ठराव क्र. ८५, 
दि.२०.११.२०१३. 
५) आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. कडोंमपा/ 
आस्था.मुका/प्र. क्र. २४५/३८१३, दि.१६.०१.२०१४. 
६) आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.कडोंमपा/ 
आस्था.मुका/प्र.क्र१३३/९०. KDMC/OW2029/834, दि.१५.०७.२०२१. 


प्रस्तावना- 

आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांनी वैद्यकीय आरोग्य विभागासाठी 
महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर “सिटी प्रोग्राम मॅनेजर” चे १ पद ६ व्या वेतन आयोगानुसार पे बॅन्ड रू. 
९३००-३४८००/- ग्रेड पे रू.४४००/- या वेतनश्रेणीमध्ये कायमस्वरूपी निर्माण करण्यास महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम-५१(४) अन्वये शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
संदर्भाधीन दि.१५.०७.२०२१ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. 
२. दि.१८.०३.२००८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आर.सी.एच. फेज-२ अंतर्गत कार्यरत असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांना नियमित करणेकरीता ५१ पदे निर्माण करताना “सिटी प्रोग्राम मॅनेजर” हे पद निर्माण करण्यात 
आलेले नाही. कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका वैद्यकीय आरोग्य विभागासाठी महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवर “सिटी प्रोग्राम मॅनेजर” हे पद कायमस्वरूपी निर्माण करण्यास सर्वसाधारण सभा ठराव क्र. 
८५, दि.२०.११.२०१३ अन्वये मंजूरी दिलेली आहे. दि.०१.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये कल्याण- 
डोंबिवळी महानगरपालिकेचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आलेला असून त्यामध्ये “सिटी प्रोग्राम मॅनेजर” 
पदाचा समावेश नाही. सबब कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने प्रस्तावित केल्यानेसार “सिटी प्रोग्राम 
मॅनेजर” चे १ पद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर कायमस्वरूपी निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कडोंम १०१४/ प्र. क्र. २४/नवि-२८ 


शासन निर्णय:- 

आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांचेकडून संदर्भीय दि.१५.०७.२०२१ च्या पत्रान्वये 
प्राप्त प्रस्ताव व कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा ठराव क्र.८५, दि.२०.११.२०१३ 
अन्वये “सिटी प्रोग्राम मॅनेजर” चे १ पद निर्माण करण्यास दिलेली मान्यता विचारात घेता, कल्याण- 
डोंबिवली महानगरपालिका वैद्यकीय आरोग्य विभागासाठी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवर “सिटी प्रोग्राम मॅनेजर” चे एक पद ६ व्या वेतन आयोगानुसार पे बॅन्ड रू. ९३००-३४८००/- 
ग्रेड पे रू.४४००/- या वेतनश्रेणीमध्ये कायमस्वरूपी निर्माण करण्यास महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियम १९४९ च्या कलम-५१(४) अन्वये शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 
२. Max Ue PAM HAM ३५% आस्थापना खर्चाची अट एक वेळची बाब म्हणून शिथिल करण्यात 
येत आहे. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५/.॥89॥/9५9॥॥9.90०५९.॥) या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२०५१३१२००१६५३२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


or Digitally signed by Navnath Ravaji Wath 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Urban Development 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=885bfbac1 d8ef74e3ffe622f226b31d75c2a13f319632f0da72fd54e57a 
cOOff, 
serialNumber=30e05bf6f1ed1 1d82b5689c9fc6b47a27 1a6b22790a9388dba7F 

a h 3db15e247ff5, cn=Navnath Ravaji Wath 
Date: 2022.05.26 13:21:30 +05'30° 
(नवनाथ रा. ATS) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मंत्री (नगर विकास) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, जि. ठाणे. 
) 

) 
) 


प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहाय्यक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव (नवि-२८), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती नवि-२८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


